यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत 
योजनेंतर्गत अमरावती जिल्हयातील ७२ 
वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांमध्ये बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे. टाटा रोड , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोंबर, २०२४. 


संदर्भ :- 9 शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक २४.०१.२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०१.२०१९. 

3) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०३.२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ११.०९.२०१९. 

५) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.यचमु-२०२२/प्र.क्र.४९/ 
योजना-१, दिनांक ३१.०३.२०२२. 

६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.यचमु-२०२२/प्र.क्र.४९/ 
योजना-१, दिनांक १६.११.२०२२. 

७) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती यांचे क्र.३८७, दि.२०.०८.२०२४ रोजीचे प्रशासकीय 
मान्यता आदेशा. 

८) सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांचे क्रमांक ४४१, 
दि.१०.०९.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भक्र. २ ते ४ 
मधील तरतुदींनुसार संदर्भ क्र.५ येथील दि.३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अमरावती 
जिल्ह्यातील एकूण २५० वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना कार्योत्तर मान्यता व त्याकरीता 
रू.३,१२,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी बारा लक्ष फक्त) इतक्या निधीस मंजूरी देण्यात आली 
आहे. सदर मंजूर निधीपैकी संदर्भ क्र.०५ येथील दि.३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रू.१,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी फक्त) व संदर्भ क्र.६ येथील दि.१६.११.२०२२ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


शासन निर्णयान्वये रू.२,१२,००,०००/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी बारा लक्ष फक्त) इतका निधी 
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / 
घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.०६.०३.२०२४ रोजी 
जिल्हास्तरीय समितीची बैठक पार पडली. सदर बैठकीत जिल्हास्तरीय समितीने घेतलेल्या 
निर्णयास अनुसरून, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती यांनी संदर्भ क्र.9 येथील दि.२०.०८.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये, 
अमरावती जिल्ह्यातील दि.३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर मान्यता देण्यात 
आलेल्या २५० लाभार्थ्यांपैकी पंचायत समिती चांदूर बाजार अंतर्गत काही कारणास्तव अपात्र ठरलेले 
७२ लाभार्थी रद्द करून त्याऐवजी नव्याने पात्र ७२ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मंजूरी दिली. सदरहू 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.८ येथील दि.१०.०९.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात 
आला आहे. 

2. यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.०५ येथील दि.३१.०३.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अमरावती जिल्ह्यातील कार्योत्तर मान्यता देण्यात आलेल्या एकूण २५० 
लाभार्थ्यांपैकी पंचायत समिती चांदूर बाजार अंतर्गत काही कारणास्तव अपात्र ठरलेले ७२ लाभार्थी 
रद्द करून त्याऐवजी नव्याने पात्र ७२ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) शासनाची 
कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत “परिशिष्ट-अ” मधीळ ७२ वैयक्तिक घरकुल 
लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१. अमरावती जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम करुन दि.२०.८.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा 
लाभ अनुज्ञेय राहील. 

२. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 
अशाच व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

3. ज्या व्यक्‍तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच AAR लाभ अनुज्ञेय राहील. दुसऱया व्यक्तीस लाभ 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. या लाभार्थ्यांनी योजनेंतर्गत तरतुदीनुसार उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवऱ्यक राहील. 

५. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवर्यक राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


६. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 
तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या 
नावाचा व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर 
न झाल्यास SST व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. 

८. वरीलप्रमाणे मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देताना संदर्भाधीन शासन 
निर्णय/ुद्धीपत्रकांतील अटी व शातींचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता संबंधीत सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी घ्यावी. 


४. सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, अमरावती व 
सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांची राहील. 


प. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस 
वितरीत करावी. तसेच, कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


नी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, अमरावती व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांनी सर्व अटी व शतींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च 
करु नये. तसेच, याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 

0. याबाबतचा खर्च संदर्भ क्र.०५ येथील दि.३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये व संदर्भ 
क्र.६ येथील दि.१६.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदरहू शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेळे सहायक अनुदान (वेतनेत्तर ) हे सशर्त सहायक 
अनुदान आहे. 


a वित्तीय नियमावली व महाराष्ट्र अर्थ नियमावली पुस्तिकानुसार वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करताना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्याची, तसेच सदर निधी खर्च केल्यानंतर उपयोगिता WA (Utilisation Certificate) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


वेळोवेळी महालेखापाल, शासन व संबंधितांना सादर करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांची राहील. 


र्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००४१८२९३१३०३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA RAMDAS PETKAI 


R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=02221e63deda18472966f6ceba0e52b81716756b206278 
1 f5bd437fe438c944, postalCode=400032, 


RA M D ) A Pp E T KA R ‘ialNumber=93D05A 1F2A6CEAD3ED9E358A4D06E909B2A25FE 
9A918A443E6204CDSD72B0ED9, RAVINDRA RAMDAS PETKAR 


2024.10.04 18:15:39 +05'30' 


(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१३. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
१४.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, अमरावती. 
१५.प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), अमरावती. 
१६.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अमरावती. 
१७.सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती. 
१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 
२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-१) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 
दिनांक :- ०४ ऑक्टोंबर, २०२४ 
परिशिष्ट-अ 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील मान्यता देण्यात 
आलेल्या परंतु काही कारणास्तव अपात्र ठरलेले ७२ लाभार्थी रद्द करून त्याऐवजी नव्याने पात्र ७२ 


लाभार्थ्यांची यादी. 
अक्र. तालुका ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
,३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील अपात्र ७२ लाभार्थ्यांचा तपशील 
चांदुर बाजार दहिगाव पुर्णा दहिगाव पुर्णा एकनाथ देवराव पारिसे 
२ चांदुर बाजार राजना पुर्णा राजना पुर्णा हरिविजय जानराव उघडे 
3 चांदुर बाजारा |  रेडवा |  रेडवा | वणीता बालसिंग जाधव 
% चांद्र बाजार राजना पुर्णा राजना पुर्णा 
र ता वली शामराब दोलतराव भानगे 
५ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा साहेबराव नामदेवराव भोजेकर 
चांदुर बाजार ets An अण्णा उर्फ आनंदराव 
ना.भोजेकर 
७ चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा योती प्रमोदराव पराळे 
चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा राजेंद्र उत्तमराव डमके 
९ | चांदुर बाजार सर्फाबाद सर्फाबाद वासुदेव दशरथ भानगे 
१० चांदुर बाजार तळवेल तळवेल लक्ष्मणराव मुकुंदराव कराडे 
१९ | चांदुर बाजार तळवेल तळवेल शिलाबाई रामनाथ वैलव 
१२ चांदुर बाजार राजना पुर्णा राजना पुर्णा बाळकृष्ण अंबादास धवे 
१३ चांदुर बाजार राजना पुर्णा राजना पुर्णा दिवकर रामुजी धवे 
१४ । चांदुर बाजार राजना पुर्णा राजना पुर्णा परस्वती महादेवराव पारिसे 
१५ | चांदुर बाजा |  सर्फाबाद | सर्फाबाद | नंदु आनंदराव ६ 
१६ । चांदुर बाजार थुगाव थुगाव मोहन भिमराव ६ 
१७ | चांदुर बाजार थुगाव थुगाव रामराव बकाराम बोरवार 
१८ |। चांदुर बाजार थुगाव थुगाव मधुकरराव बाजीराव बोखार 
१९ | चांदुर बाजार विश्रोळ विश्रोळं पांडुरंग सोनाजी नांदणे 
२० | चांदुर बाजार विश्रोळ विश्रोळ सुरेश सहदेवराव गहरे 
२१ | चांदुर बाजार TR पुर्णा TR पुर्णा विष्णु गणपतराव PLATS 
२२ । चांदुर बाजार पपरी पुर्णा पपरी पुर्णा साहेबराव झिंगराजी नांदणे 
२३ | चांदुर बाजार पपरी पुर्णा पपरी पुर्णा गोपाळ चिंतामण कुरवाडे 
२४ । चांदुर बाजार निंभोरा निंभोरा लक्ष्मण गोमाजी नाणेकर 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


अक्र. तालुका ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
२५ । चांदुर बाजार खराळा खराडा अरुण जयदेवराव खेर 
२६ | चांदुर बाजार माधान माधान नरंद्र मधुकर गोहत्रे 
२७ | चांदुर बाजार धानोरा पुर्णा | कोतगावंडी | त्र्यंबक पुंडलोकराव भोगरे 
२८ | चांदुर बाजार पपरी पुर्णा पपरी पुर्णा शिवदास जागोराव कुरवाडे 
२९ | चांदुर बाजार खराळा खराडा सिंधु गोपाळ खैरव 
३० | चांदुर बाजारा | तुळजापूर गढ तुळजापुर गढ राजेंद्र देविदासराव ढाले 
३१ | चांदुर बाजार तळवेल तळवेल दिनेश आनंदराव पाटेकर 
३२ । चांदुर बाजार खराळा खराळा मंदा राजेंद्र काळे 
३३ | चांदुर बाजार राजना पुण राजना पुण पुष्पा प्रकाशराव फुटाण 
३४ । चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा विष्णु रामभाऊ नांदणे 
३५ चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा fase झिंगाजी बोरवार 
३६ । चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा अरुण मारोतराव अमझरे 
३७ | चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरबाडा नारायण रामभाऊ नांदणे 
३८ । चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा रमेश शामराव अमझरे 
३९ | चांदुर बाजारा | शिरजगाव बंड जमापुर भाऊ कांताजी भानगे 
vo | चांदुर बाजारा | शिरजगाव बंड जमापुर भास्कर साहेबराव नानेकर 
४१ । चांदुर बाजारा । बोरगाव मोहना ' बोरगाव मोहना अरविद रामदास खाटकर 
४२ | चांदुर बाजार | सोनोरी | गणेजा माणिकराव गुलाबराव इसळ 
४३ | चांदुर बाजार | सोनोरी | गणेजा संजय माणिकराव इसळ 
४४ | चांदुर बाजार निभोरा |  कोदोरी | सुखदेव मजी बोरवार 
४५ | चांदुर बाजारा |  निभोरा | कोदोरी | अशोक श्रीराम aa 
४६ | चांदुर बाजार TART निभोरा ज्ञानेश्वर गुलाबराव बोरवार 
४७ | चांदुर बाजार निंभोरा निंभोरा ज्ञानेश्वर जं अमझरे 
४८ | चांदुर बाजार निभोरा निभोरा गजानन गुलाबराव बोरवार 
४९ | चांदुर बाजारा | तुळजापूर गढ तुळजापुर We प विनायक धाले 
५० | चांदुर बाजार राजना पुर्णा राजना पुर्णा ओमप्रकाश भानुदास धवे 
प्र चांदुर बाजार थुगाव थुगाव पांडुरंग बारकाजी बोरवार 
५२ | चांदुरबाजा | वणी | वणी | अरुण मारोतराव बांबल 
५३ | चांदुरबाजा | वणी | वणी | सुधाकर मोतीराम प 
५४ | चांदुर बाजार बेलज बेलज गोविंदा उत्तमराव भिव 
५५ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा अरुण यादवराव आष्टीव 
५६ । चांदुर बाजार सर्फाबाद सर्फाबाद नारायण बाबाराव भानगे 
५७ । चांदुर बाजार पपरी पुण पंपरी पुण उज्वला सुधिर पारिसे 
५८ | चांदुर बाजार खराळा खराळा अशोक जयदेवराव TAA 
५९ | चांदुर बाजार माधान माधान प गणेश डोक 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


अक्र. तालुका ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 

६० | चांदुर बाजार माधान माधान नरेंद्र मधुकर गाहत्रे 

६१ | चांदुर बाजार जमापुर जमापुर मधुकर SAS कुरवाडे 
६२ । चांदुर बाजार शिरजगाव बंड । शिरजगाव बंड नामदेव मधुकरराव पारिसे 
६३ | चांदुर बाजार | वणी | | वणी | मनिषा संतोष गावंडे 
६४ | चांदुबाजारा | वणी | वणी | प्रकाश मोतराव प 
६५ | चांदुर बाजार | वणी | | वणी | गजानन उत्तमराव अलोणे 
६६ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा मधुकरराव गु. डमके 
६७ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा अरुण रामचंद्र अमझरे 
६८ | चांदुर बाजार पंपरी पुण TORT पुण आशा एकनाथ कुरव 
६९ । चांदुर बाजार तळवेल तळवेल लक्ष्मण मुकिदराव कुऱ्हाडे 
७० । चांदुर बाजार तळवेल तळवेल सारिका सचिन ढगे 

७१ | चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा नामदेव झिंगाजी बोरवार 
७२ | चांदुर बाजार खराळा खराळा मंगेश SAT पावडे 
व्याने समावेश करण्यात येत असलेल्या ७२ लाभार्थ्यांचा तपशील 

१ | चांदुर बाजार मासोद मोजखेडा मुन्ना गोबाजी शनवारे 

२ । चांदुर बाजार मासोद मोजखेडा सुरेश गोबाजी शनवार 

३ | चांदुर बाजार रेडवा रेडवा जगदिश सुभाष जाधव 

४ । चांदुर बाजार रेडवा रेडवा हरिचंद्र मधुकर जाधव 

«| चांदुर बाजारा | घाटलाडको | घाटलाडको | रामचंद्र नथ्युजी अमझरे 
& चांदुर बाजारा | शिरजगाव कसबा | शिरजगाव कसबा सिंधु आकारामजो नांदणे 
७ | चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा गजानन पांडुरंग अमझरे 
८ चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरबाडा गजानन शंकर अमझरे 

९ चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरबाडा नामदेव बाबाराव अमझरे 
१० | चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा शोभा चंद्रभानजी पारिसे 
११ । चांदुर बाजार देऊरवाडा देऊरवाडा अशोकराव गणपतराव अमझरे 
१२ | चांदुर बाजार दहिगाव पुर्णा दहिगाव पुर्णा श्रीकृष्ण व पारिसे 
१३ | चांदुर बाजार फुबगाव फुबगाव शंकर भिमराव वऱ्हाडे 
१४ | चांदुर बाजार फुबगाव फुबगाव अरुण नारायणराव वऱ्हाडे 
शप चांदुर बाजार शिरजगाव बंड | शिरजगाव बंड विनोद राजेंद्र नांदणे (अपंग) 
१६ | चांदुर बाजारा | शिरजगाव बंड | शिरजगाव बंड निरजन शामरावजी कुरवाडे 
१७ | चांदुर बाजार शिरजगाव बंड । शिरजगाव बंड सिधुताई राजुभाऊ अमझरे 
१८ । चांदुर बाजारा । शिरजगाव कसबा | शिरजगाव कसबा पंगीता नामदेवराव अमझरे 
१९ चांदुर बाजार हिरुळ पुर्णा हिरुळ पुर्णा अशोक हरिभाऊ अमझरे 
२० । चांदुर बाजार हिरुळ पुर्णा हिरुळ पुर्णा दिपक हरिभाऊ अमझरे 
२१ | चांदुर बाजार आखतवाडा आखतवाडा प्रमिलाबाई साहेबराव पुनसे 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


अक्र. तालुका ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 

२२ | चांदुर बाजार आखतवाडा आखतवाडा प्रमोद सुखदेबराव मातकर 
२३ | चांदुर बाजारा | जवळा शहापुर | जवळा शहापुर मोहन पाडुरंगजो कोल्हे 
२४ | चांदुर बाजार जसापुर जसापुर डिगांबर दादाराव भागवत 
२५ । चांदुर बाजार जसापुर जसापुर विजय वामनराव गोहत्रे 
२६ | चांदुरदबाजारा | वणी | वणी | रमेश भिमरावजी गावंडे 
२७ । चांदुर बाजार वणी वणी सुभाष रुजाजी फुटाने 
२८ | चांदुरबाजा | वणी | वणी | उमेश पंडितराव अलोने 
२९ | चांदुर बाजार | वणी | | वणी | विठठल रुजाजी फुटाणे 
३० | चांदुरबाजा | वणी | वणी | सुधाकर मोतीराम प 
३१ । चांदुर बाजार बेलज बेलज सुनिल दादाराव पाठक 
३२ । चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा जानराब मुकुंद निघोट 
३३ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा बाळु देविदास डमके 
३४ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा प्रमोद देविदास डमके 
३५ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा सुनिल मारोतराव परिसे 
३६ । चांदुर बाजार बेसखेडा बेसखेडा अश्त्बिन रंगराव राठोड 
३७ । चांदुर बाजार बेसखेडा बेसखेडा सुभाष रुपरावजी राठोड 
३८ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा पाठक | ब्राम्हणवाडा पाठक | अंबादास गणेशराव खाटकर 
३९ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा पाठक | ब्राम्हणवाडा पाठक | गजानन अंबादासराव खाटकर 
४० | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा १ नामदेव जयराम अमझरे 
४१ | चांदुर बाजार । ब्राम्हणवाडा ९ ब्राम्हणवाडा 2 किशोर माणिकराव अमझरे 
४२ | चांदुर बाजार । ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा 2 गजानन माणिकराव नांदणे 
४३ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा ९ ब्राम्हणवाडा 2 राजु माणिकराव नांदणे 
४४ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा थडी अरुणा सुरेशराव बोरवार 
४५ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा 2 नारायण पैकाजी अमझरे 
४६ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा १ लता हरिदास अमझरे 
४७ | चांदुर बाजार बोराळा बोराळा प्रदिप रामदासराव पाठक 
४८ | चांदुर बाजार पु पिंपळखुटा राजेंद्र गोविदराव वऱ्हाडे 
४९ | चांदुर बाजार सर्फाबाद सर्फाबाद रघुनाथ संपतराव भानगे 
५० | चांदुर बाजार सर्फाबाद सर्फाबाद सारिका विजय खैर 
५१ । चांदुर बाजार सोनोरी गणोजा सारिका आशिष इसळ 
५२ | चांदुर बाजार पपरी पुर्णा TORT पुर्णा प्रदिप नागोराव कुरवाडे 
५३ । चांदुर बाजार पपरी पुर्णा पपरी पुर्णा भानुदास सुर्यभानजी कुरवाडे 
५४ | चांदुर बाजार TART निंभोरा सुनंदा हरिभाऊ पचार 
५५ । चांदुर बाजार TART निंभोरा साधना बापुराव डंबगे 
५६ । चांदुर बाजार कुरळ पुर्णा कुरळ पुर्णा सुचिता प्रकाश नांदणे 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१२२/योजना-५ 


अ.क्र. तालुका ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
wo | चांदुरबाजारा | खरवाडी | खरवाडी | रामपुरी महादेवपुरी गोसावी | 
५८ | चांदुर बाजारा | wat | खरवाडी | लक्ष्मण रंगराव खैरव 
५९ | चांदुर बाजार तुळजापुर गढ॑ तुळजापुर गढ रमेश भिमराव अमझरे 
६० । चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा थडी । ब्राम्हणवाडा थडी | विशाल माणिकराव अमझरे 
६१ | चांदुर बाजारा | तुळजापुर गढं तुळजापुर गढ वर्षा मंगलदास ढाले 
६२ | चांदुर बाजार तुळजापुर गढी । तुळजापुर गढी हरिभाऊ बापुरराव पचारे 
६३ । चांदुर बाजार तुळजापुर Te तुळजापुर Te पांडुरंग गणपतराव पचारे 
६४ | चांदुर बाजारा | तुळजापुर गढ तुळजापुर गढ सुनिल नागोराव पचारे 
६५ | चांदुर बाजार तुळजापुर Te तुळजापुर Te गणेश सुधाकरराव ढाले 
६६ | चांदुर बाजारा | तुळजापुर गढं तुळजापुर गढ इंदुताई सुधाकरराव ढाले 
६७ । चांदुर बाजार तुळजापुर गढी । तुळजापुर गढी संजय भिमराव अमझरे 
६८ | चांदुर बाजार तोडगाव तोडगाव रमेश शामराव अमझरे 
६९ । चांदुर बाजार तोडगाव तोडगाव शांता वासुदेवराव PATS 
७० । चांदुर बाजार तोडगाव तोडगाव शोभा श्रीकृष्ण कुरवाडे 
७१ | चांदुर बाजार तोडगाव तोडगाव रामदास लक्ष्मण कुरवाडे 
७२ । चांदुर बाजार तोडगाव तोडगाव गजानन मारोतराव कुरवाडे 
RAVINDRA 0. 
(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


